पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत 
जिल्हा नियोजन मंडळ, राज्यस्तरीय योजना, केंद्र 
पुरस्कृत योजना व अन्य विभागाकडून, अन्य 
arg प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१ (भाग-१) /पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जुले, २०२४. 


वाचा : १ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. कृवपदुम -33030 /84/2023-MAG-ADF8(§&328 2, दि.०६.०९.२०२३ 
आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र डीडीडी/तां- 
१/६८/६८१८/२०२४/पसं-१२,पुणे, दि.१८.०७.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक - 

वाचा क्र. १ येथील दि. ०६.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. २ वरील सर्वसाधारण 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अ.क्र.२ येथील “प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पद रिक्‍त असल्यास व 
सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कनिष्ठ पद धारण करण्याऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपविला असल्यास, 
अशा प्रकरणी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान करावी” हा मजकूर वगळण्यात येत 
आहे. 


सदरचे शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असुन त्याचा सांकेतांक २०२४०७२३१३२४०६०४०१ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMI 
5.4, 


.20=8a75c41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74 
hi 


७७05143290: 


9, postalCode=400032, st=Ma 
91 DA87D2A4842558454524CC1 14BASB2F67A2A 
80796592830D345500F 15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
4 


07.23 13:35:20 +05'30' 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१ (भाग-१) /पदुम-४ 


४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त Waa, 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
८. मा.मंत्री (Gaal) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

९. सर्व जिल्हा पश्ुसंवर्धन उपायुक्‍त, 

१०.सर्व जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

११.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई 

१२.नियोजन विभाग (कार्यासन- १४३१) मंत्रालय, मुंबई 

१३.ग्राम विकास विभाग (वित्त-९),बांधकाम भवन, मर्झबाण रोड, मुंबई 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

१५.निवडनस्ती पदुम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


